मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांमधून निर्गमित 
होणारे शासन निर्णय /परिपत्रके/ अधिसूचना 
यांच्या प्रती सचिव, मा. उपमुख्यमंत्री यांचे 
कार्यालय यांना पृष्ठांकित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५२/१८(र.वका.) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ ऑक्टोबर, २०२०. 


शासन परिपत्रक:- 


सदर परिपत्रकान्वये सर्व मंत्रालयीन विभागांना सूचित करण्यात येते की, 
मंत्रालयीन विभागांमार्फत निर्गमित करण्यात येणाऱ्या शासन निर्णय / परिपत्रके / 
अधिसूचना इ. ची प्रत नियमितपणे सचिव, मा. उपमुख्यमंत्री यांचे कार्यालय यांना पृष्ठांकित 
करण्याबाबत योग्य ती दक्षता घ्यावी. 


ae सदर शासन परिपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२०१०१६१४५१३०६१०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SHRIRAM 
DATTATRAYA YADAV 
Date: 2020.10.16 14:54:16 +05'30' 


(श्री. द. यादव) 
उप सचिव 
प्रत: 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव (५ प्रती), 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 
८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव(५ प्रती), मंत्राळय, मुंबई ४०००३२. 
९. मा.उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
१०.सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
११.मा.महाअधिवकक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य, 
१२.सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५२/१८(र.वका.) 


१३.प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 

१४.प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 

१५.प्रबंधक, लोकायुक्त व उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, 

१६.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 

१७.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१८. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

१९.मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 

२०.राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई, 

२१.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती ), 

२२.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, 
वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२०. 

२३.मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

२४.इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस(आय) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५. 

२५.नॅशनलीस्ट कॉँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, 
मुंबई ४०००३८. 

२६.शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 

२७.बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, प्लॉट नं. 
63-3, कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 

२८. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल 
रोड, मुंबई ४००००४. 

२९.भारतीय कम्युनिस्ट(मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब 
मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०००१३. 

३०.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, 
मुंबई ४०००२८, 

३१.निवड नस्ती (का.१८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


